राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा 
रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी युनिट सुरु 
करण्यासाठी कॅन्सरविरोधी औषधे खरेदी 
करीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र.३५१/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ NCD/A.H.388/ 
प्रशासकीय मान्यता/२४९१-९२/१८, दिनांक २९ जून, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, 


हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 


टप्प्या टप्प्यामध्ये केमोथेरपी युनिट चाळू करण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात १० 


जिल्ह्यांमध्ये (अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, सातारा, पुणे, नाशिक, जळगांव, अकोला व 


नागपूर) तातडीने केमोथेरपी युनिट चाळू करावयाचे आहे. त्याकरिता त्यामुळे कॅन्सरविरोधी 


औषधांचा तातडीने पुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने सदर औषधे खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य संचालनालयाकडून उन शासनास प्राप्त झाला आहे. 


त्यामुळे कॅन्सरविरोधी औषधांची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात कर्करोगावर मोफत औषध 


उपचार करण्याकरीता राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये टप्प्या टप्प्याने केमोथेरपी युनिट 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र. ३५१/आ -७ 


चाळू करण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, 


सातारा, पुणे, नाशिक, जळगांव, अकोला व नागपूर या १० जिल्ह्यांमध्ये तातडीने केमोथेरपी युनिट 


चाळू करावयाचे आहे. त्यामुळे सदरहू जिल्ह्यांमध्ये तातडीने कॅन्सरविरोधी औषधांचा पुरवठा करणे 


गरजेचे आहे. 


आरोग्य संचालनालयाने संदर्भीय पत्रान्वये कॅन्सर विरोधी औषधी खरेदी 


करण्यासाठी विहित पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबवून खालील तक्त्यात नमूद केलेली औषधी खरेदी 


करण्यासाठी रु.१०.०० कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
Total 
= Drug Name Semis Supply Unit cost beter 
1 Cyclophosphamide Inj vial 200 mg 4050 18.06 73143 
2 Cyclophosphamide inj vial 500 mg 2550 24.46 62373 
3 | Bleomycin Inj. 15 mg/iu eect a 1700 336.68 572356 
4 | Etoposide Cap 100mg 1 cap or 4 Cap 5950 315 1874250 
5 Etoposide Inj. 100 mg per 5 ml 1820 51.52 93766 
| 6 | Leucovorrin calcium Inj. 50mg/5ml | 5 ml 3430 34.45 118164 
7 Leucovorrin calcium Tab 15 mg 10 Tab 15 mg 1820 158.76 288943 
| 8_| Doxurubicin HCL Inj. 50mg 25 ml 4395 6720 29534400 
| 9 | Mesna Inj. 200mg vial 5870 34.98 205333 
10 | Dacarbazine Inj 500mg vial 1420 272.16 386467 
11 | Methotrexate inj 50g/2ml 2 ml 2830 21 59430 
12 | Inj Carboplatin 150 mg 15 ml 3820 425.6 1625792 
13 | Inj Carboplatin 450 mg 45 ml 5140 1192.8 6130992 
14 | Chlorambucil Tab 10 Tablet 3340 1470 4909800 
15 | Inj Oxaliplatin 50mg vial 25 ml 2850 280 798000 
16 | Imatinib Tab 100 mg 10 Tab 9850 126 1241100 
17 | Imatinib Tab 400 mg 10 Tab 4600 504 2318400 
18 | Docetaxel Inj. 20 mg 0.5 ml 2015 228.85 461133 
19 | Docetaxel Inj. 80 mg 2 ml 1415 632.17 894521 
20 | Docetaxel Inj. 120 mg 3 ml 1990 1680 3343200 
21 | 5 Fluorouracil Inj. 500mg 10 ml 4620 11.19 51698 
22 | Inj Cisaplatin 10 mg 4190 63.3 265227 
23 | Inj Cisaplatin 50 mg 3640 230.09 837528 
24 | Inj. Paclitaxel 30 mg vial 1860 196 364560 
25 | Inj. Paclitaxel 100 mg vial 2550 408.8 1042440 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र. ३५१/आ -७ 


26 | Inj. Paclitaxel 300 mg vial 1990 896 1783040 
27 | Inj. Epirubicin 10 mg 2860 189 540540 
28 | Inj. Epirubicin 50 mg 1775 630 1118250 
29 | Inj. Gemcitabine 200 mg 2730 257.6 703248 
30 | Inj. Gemcitabine 1000 mg 2180 896 1953280 
31 | Tab. Capecitabine 500mg 32100 201.6 6471360 
32 | Tab Tamoxifen 20 mg 40250 7.84 315560 
33 | Tab Letrozole 2.5 mg 22700 19.04 432208 
34 | Tab Methotrexate 2.5 mg 19570 9.45 184937 
35_| Tab. Erlotinib 100 mg 8300 1904 15803200 
36 | Tab. Erlotinib 150 mg 6800 604.08 4107744 
37 | Tab. Geftinib 250 mg 13900 318.6 4428540 
38 | Tab. Celecoxib 100 mg 8300 59.63 494929 
39 | Tab. Celecoxib 200 mg 5900 103.13 608467 
40 | Cap.Cyclophosmide 50mg 23850 15.29 364667 
41 | Cap. Etoposide 50 mg 5300 210.99 1118247 
42 | Inj. Grafeel 300 mcg 14100 105.28 1484448 
43 | Inj. Zolendronic acid 4 mg/ 100 ml 5720 93.45 534534 
Total 100000213 


वर नमूद केलेली औषधी खरेदी करण्यासाठी तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबवावी आणि ती 
त्वरीत अंतीम करुन औषधी खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करावी. 


२. कर्क रोगावरील औषधी खरेदीची प्रक्रिया राज्यात प्रथमच राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे 


सदरील औषधीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांपर्यंत औषधांचा पुरवठा होण्यास काही 


कालावधी लागणार आहे. यास्तव, शासनाकडून औषधे उपलब्ध होईपर्यंत अत्यावःयक असलेली 


कॅन्सर विरोधी औषधी टाटा मेमोरीयळ हॉस्पिटल यांचेकडून उधार-उसनवार तत्वावर (Loan 


Basis) उपलब्ध करुन घेण्यात यावी व विहित पध्दतीने निविदा प्रक्रिया करुन सदर औषधांची 


खरेदी केल्यानंतर टाटा मेमोरीयळ हॉस्पिटल यांचेकडून उधार-उसणवार तत्वावर घेण्यात 


आलेली औषधी त्यांना तातडीने परत करण्यात यावीत. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी कॅन्सरविरोधी औषधी खरेदी करण्याकरीता खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र. ३५१/आ -७ 


9) 


4) 


८) 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर औषधे विहित पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी 
करण्यात यावी. 

सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबतची 
खातरजमासुध्दा करण्यात यावी. त्यानंतरच संबंधित औषधांची खरेदी करावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती अंतीम दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random 5900018 inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा 
(specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात 
यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण 
(storage & distribution) करणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain 
management) आणि वस्तुंसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने 
करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदरहू औषधीचा गैरवापर किंवा गैरव्यवहार होणार 
नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 

सदर खरेदीसाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ च्या मंजूर कृती आराखडा FMR Code 
६.२.२१.१ NHM Free Drugs Services या लेखाशिर्षातर्गत करण्यात यावा. 

तसेच, सदर औषधांच्या खरेदीमध्ये feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ८ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र. ३५१/आ -७ 


हाफकीन संस्था, मुंबई, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


५. सदरहू प्रस्तावास शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 


भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग दोन 


मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८०८ ३११२०८२१२८१७ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


A Pedgaonkar 
‘i = DN: CN =S. A. Pedgaonkar, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 
e (1 a O N OU = Social Justice And 


Special Assistance 


ka [ ल्ला ग Gaoh 15:22:04 
+05'30' 
(सु. अ. पेडगावकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन संस्था, मुंबई 
प्रत: 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६) संबंधित कोषागार अधिकारी 
७ निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


